महाराष्ट्र आरोग्य सेवेत अनुचित लाभ देणे 
किंवा स्विकारणे यास प्रतिबंध याबाबतच्या 
प्रस्तावित अधिनियमाचा अभ्यास करण्यासाठी 
मंत्र्यांची समिती नियुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती-०७१७/प्र.क्र.१९४/अधिनियम 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १७ सप्टेंम्बर, २०१९. 


प्रस्तावना - 
“महाराष्ट्र आरोग्य सेवेत अनुचित लाभ देणे किंवा स्विकारणे यास प्रतिबंध याबाबतचा 


अधिनियम तयार करण्याचा प्रस्ताव दि. १९.०७.२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर 
करण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये मंत्रीमंडळाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.” :- 


मा.मंत्री वैद्यकीय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाळी तीन मंत्र्यांची समिती नेमण्यात यावी. या 
समितीने प्रस्तावित अधिनियमावर पंधरा दिवसात चर्चा करून, आवश्‍यक असल्यास सुधारणा व सुचना 
करावयात व त्याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या त्यापुढील बैठकीत सादर करण्यात यावा. 


मा.मंत्रीमंडळाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या अनुषंगे मा.मंत्री वैद्यकीय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली 
मंत्र्यांची समिती नियुक्‍ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र आरोग्य सेवेत अनुचित लाभ देणे किंवा स्विकारणे यास प्रतिबंध याबाबतच्या प्रस्तावित 
अधिनियमावर चर्चा करून आवश्यक सुधारणा व सूचना करण्यासाठी मा.मंत्री वैद्यकीय शिक्षण यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


eal मा.मंत्री ,वैद्यकीय शिक्षण. :-अध्यक्ष 
२. मा.मंत्री , वित्त . :-सदस्य 
३. | मा.मंत्री ,उर्जा. :-सदस्य 
४. | मा.मंत्री, पर्यावरण. :-सदस्य 
५. | मा.मंत्री, रोजगार हमी योजना. :-सदस्य 
६. | सहसचिव/उपसचिव, (वैद्यकीय शिक्षण) । :-सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-०७१७/प्र.क्र.१९४/अधिनियम 


मंत्रीमंडाळाच्या दि.१९.०७.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र आरोग्य सेवेत अनुचित लाभ देणे किंवा स्विकारणे यास प्रतिबंध याबाबतच्या 
प्रस्तावित अधिनियमाबाबत विचारविनिमय करुन आवश्‍यक सूचना/सुधारणा सूचविण्याबाबत आवश्‍यक 
कार्यवाही व्हावी. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०१९०९१७१४३६५३३८१३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Datta 


Sanjay Dattatray came 
Kamalakar ici erie हाना 
(संजय कमलाकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, वाळकेश्वर मार्ग, मलबार हिल, 
मुंबई-४०००३५. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

३. मा. मंत्री ( वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

४.मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

५.मा.मंत्री (उर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

६.मा. मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

७.मा. मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

८.मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय,मंबई,४०००३२. 

९.मा.सचिव,वैद्यकीय शिक्षण यांचे स्विय सहायक. मुंबई. 

१०.सहसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 

११.सर्व उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये,विभाग, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती अधिनियम. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


